महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील 
कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतन 
संरचना मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/ प्र.क्र.६५/ पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत AHS, HIPS मार्कट जवळ, SHAY 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: २३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः ईएसटी-२००९/ प्र.क्र.१५६/पापु-२३, 
दिनांक २७/०८/२००९ 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः मजीप्रा-२०१४/ प्र.क्र.३३(ओ/पापु-२३, 
दिनांक २३/०३/२०१७ 

३) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र.क्र.०१/सेवा-९/दिनांक ३०/०१/२०१९ 

४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९/दिनांक २०/०२/२०१९ 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९/दिनांक १४/०५/२०१९ 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९/दिनांक ३०/०५/२०१९ 


प्रस्तावना - 


केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचनेच्या 
धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील शासन अधिसूचनेअन्वये दिनांक 
०१/०१/२०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात 
आली आहे. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
प्राप्त होत असलेले ई.टी.पी. शुल्क वारंवार कमी होत असल्याने प्राधिकरणातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच निवृत्तिवेतन यावरील खर्च कसा भागवावा हा गंभीर प्रश्न महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणापुढे निर्माण झाला होता. त्यामुळे संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या नियमित वेतन व भत्यांचे दायित्व 
तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निवृत्तिवेतनाचे दायित्व राज्य शासनामार्फत 
स्वीकारण्यात आलेले आहे. 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन (१) च्या शासन निर्णयान्वये 
सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन व भत्ते अदा करण्यात येत आहेत. राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन 
संरचना मंजूर करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन/भत्त्यांचे दायित्व शासनाने २३ मार्च, २०१७ पासून स्वीकारले असल्यामुळे एप्रिल, २०१७ 
पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित 
वेतन संरचना मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ मधीळ कलम ६६(२(ब) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांना दिनांक १ एप्रिळ, २०१७ 
पासून सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात येत 
आहे. पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून (१ ऑक्टोबर, २०२१ पासून) या सुधारित वेतनश्रेणीप्रमाणे 
संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करावे. 


२. संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९, 
संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९, संदर्भाधीन 
क्र. ५ येथील शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक १४ मे, २०१९ आणि संदर्भाधीन क्र. ६ येथील 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक ३० मे, २०१९ मधील तरतूदींनुसार तसेच वित्त 
विभागाकडून वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती आणि 
त्यानुषंगाने दिनांक १.०४.२०१७ ते दिनांक ३०.०९.२०२१ पर्यंतच्या अनुज्ञेय थकबाकीची परिगणना 
करावी. 


३. दिनांक१.०४.२०१७ ते दिनांक ३०.०९.२०२१ पर्यंतच्या अनुज्ञेय थकबाकीच्या अनुषंगाने सर्व 
कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन परिगणीत केल्यानंतर प्रत्यक्ष परिगणनेप्रमाणे अनुज्ञेय थकबाकीच्या 
रकमेची मागणी प्राधिकरणाने शासनाकडे स्वतंत्ररित्या करावी. प्रत्येक वर्षी थकबाकीच्या 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


प्रयोजनासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतरच थकबाकीच्या रकमा प्राधिकरणाने विहित 
पद्धतीने प्रदान कराव्यात. 


४. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन 
संरचना लागू करण्यास मान्यता दिली असल्याने, खालील तरतूदीचे पालन करणे प्राधिकरणावर 
बंधनकारक राहील :- 


अ) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण स्वत:च्या उत्पन्न वाढीच्या उपाययोजना आखेल व 
प्राधिकरण पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यरत राहण्यासाठी अंतर्गत सुधारणा करेल. 


ब) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा योजनांचा पूर्ण आढावा घेण्यात येईल व 
या योजना पूर्ण कार्यक्षमतेने चालविण्याची प्राधिकरण व्यवस्था करेल. तसेच ज्या 
योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांची आव्यकता भासेल तेथे अस्तित्वात असलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून 
नियुक्‍ती करण्यात येईल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेकडे असलेल्या सर्व 
कार्यालयांचा आढावा घेऊन ज्या ठिकाणी पुरेसा कार्यभार नाही, अशी कार्यालये बंद 
करण्याची कार्यवाही प्राधिकरण करेल. 


क) प्राधिकरणातील उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवांचा पर्याप्त वापर होईल, 
अशा रितीने अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा/पदे शासन मान्यतेने समायोजित करण्यात 
याव्यात. 


ड) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर थकबाकीदार 
यांच्याकडून येणे असलेली वसुली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम १९७६ च्या 
तरतूदीनुसार प्रभावीपणे करेल. 


इ) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सर्व संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना त्यांच्या 
दर्जानुसार क्षेत्रीय, तांत्रिक व कार्यालयीन कामकाजांचे प्रशिक्षण देऊन कार्यालयीन 
कामकाजांचा दर्जा वाढविणे, प्रत्येकांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या याबाबत हृढसंकल्प व 
बांधिलकी राहील. 


५. नियमित आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्यासंदर्भात सदरील प्रयोजनासाठीचा खर्च “मागणी 
क्रमांक -वाय २- २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१- पाणी पुरवठा, ००१-संचालन व प्रशासन, 
(09) आस्थापना, (०१)(०२) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


दत्तमत (२२१५०४१), ३६- सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षातर्गत खर्ची टाकून तो मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. २२०/२०२१/सेवा-९, दिनांक १३.०८.२०२१ व 


अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०३/२१/सेवा-४, दिनांक ३०.०८.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीने हा शासन 


निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२३११०००५४१२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१०, 


११ 


RAJENDRA 
MAHADEV GENGAJE =: 


(रा. म. गेंगजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 
मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

मा. सभापती / उपसभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. विधानसभा / विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता 

सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई 


. सर्व मंत्रालयीन विभाग 


मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
प्रबंधक उच्च न्यायालय (मुळ शाखा) मुंबई 


. प्रबंधक, Sed न्यायालय अपील शाखा, मुंबई 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उपळोकआयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

सचिव, राज्य निवडणूक प्राधिकरण, मुंबई 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


१७. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१८. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/ नागपूर/ औरंगाबाद 

१९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२०. सर्व जिल्हाधिकारी 

२१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

२२. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

२३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२४. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 

२५. महाळेखापाल-१ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई 

२६. महाळेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई 

२७. महालेखापाल-२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र नागपूर 

२८.महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र नागपूर 

२९. सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), 
खोली क्रमांक २६१, नॉर्थ ब्लॉक नवी दिल्ली 

30, संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

३१. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

३२. मुख्य लेखापरीक्षक स्थानिक निधी हिशोब, मुंबई 

३३. उप मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी हिशोब, मुंबई/ पुणे/ नागपूर/ औरंगाबाद/ 
नाशिक/ अमरावती 

३४. निवासी लेखापरीक्षक, मुंबई 

३५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

३६. लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/ नागपूर/ पुणे/ औरंगाबाद 

३७. मुख्याधिकारी सर्व नगरपालिका 

३८.बहुजन समाज पार्टी, बी-१ इन्साहटमेंट आझाद मैदान, मुंबई-१ 

३९. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सीडीओ बॅरॅक क्रमांक-१ योगक्षेम समोर वसंतराव 
भागवत चौक नरिमन पॉईट मुंबई-२० 

४०. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४ राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४ 

४१. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ 

४२. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर मुंबई २५ 

४३. नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईट मुंबई-२१ 

४४. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर मुंबई -२८ 

पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 
४५. पाणी पुरवठा विभागातील सर्व कार्यासने 


४६. सेवा-४, सेवा-९, साउ, व्यय-३, अर्थसंकल्प-१८ कार्यासने, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४७. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-२३) 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय क्रमांक मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३,दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट) 


अ. संवर्ग ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन आयोगातील 
क्र वेतनबॅन्ड ग्रेडवेतन | सुधारित वेतनश्रेणी सुधारित 
(२8/ 88॥त) (9०७78) । वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर/ 
(Pay Level in Revised Pay 
Matrix) 
१ २ 3 8 4 
ol सदस्य सचिव पीबी-४. ३७४००-६७०००। १०००० — | 5-३०:१४४२००-२१८२०० 
(प्रशासन) 
२ | मुख्य अभियंता पीबी-४. ३७४००-६७०००| ८९०० । 5-२९:१३११००-२१६६०० 
३ | संचालक (वित्त) पीबी-४.३७४००-६७००० | ८९०० | $5-२९:१३११००-२१६६०० 
४ | मुख्य प्रशासकीय पीबी-३. १५६००-३९१००| ७६०० | $5-२५:9८८००-२०९२०० 
अधिकारी 
६ | उपमुख्य पीबी-३. १५६००-३९१०० (9६०० 5-२५:७८८००-२०९२०० 
लेखाधिकारी 
६ | अधीक्षक अभियंता पीबी-३. १५६००-३९१००| ७६०० | 5-२५:७८८००-२०९२०० 
(स्थापत्य/यांत्रिकी) । पीबी-४.३७४००-६७००० ८७०० | 5-२७:११८५००-२१४१०० 
(२० टक्के पदांसाठी (२० टक्के पदांसाठी निवडश्रेणी) 
निवडश्रेणी) 
७ | आस्थापना अधिकारी | पीबी-३. १५६००-३९१००| ६६०० 5-२३:६७७००-२०८७०० 
(दक्षता) 
८ | कार्यकारी अभियंता । पीबी-३.१५६००-३९१०० ६६०० 5-२३:६७७००-२०८७०० 
(स्थापत्य) 
९ | कार्यकारी अभियंता । पीबी-३.१५६००-३९१०० ६६०० 5-२३:६७७००-२०८७०० 
(यांत्रिकी) 
हि प्रशासकीय नि पीबी-२.९३००-३४८०० ५४०० | 5-२०:५६१००-१७७५०० 
आस्थापना अधिकारी 
ES वरिष्ठ लेखाधिकारी । पीबी-३. 94§00-3¢900| ५४०० | $-२०:५६१००-१७७५०० 
92) अंतर्गत लेखा परीक्षा । पीबी-३. १५६००-३९१००| ५४०० | 8-२०:५६१००-१७७५०० 
अधिकारी 
१३। कायदा व कामगार । पीबी-२. ९३००-३४८०० ४६००  । 5-१६:४४९००-१४२४०० 
अधिकारी 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


१४| कक्ष अधिकारी/विशोष | पीबी-२. ९३००-३४८०० ४४०० — | 5-१५:४१८००-१३२३०० 
अधीक्षक 
१५| लेखा अधिकारी पीबी-२. ९३००-३४८०० ४४०० | 5-१५:४१८००-१३२३०० 
१६। उप अभियंता/सहायक | पीबी-३. १५६००-३९१००| ५४००  । 5-२०:५६१००-१७७५०० 
कार्यकारी अभियंता/ 
सहायक अभियंता 
श्रेणी-१ 
(स्थापत्य/यांत्रिकी) 
qo) उपविभागीय पीबी-३. १५६००-३९१००| ५४०० । 5-२०:५६१००-१७७५०० 
अधिकारी (उप 
अभियंता, स्था./यां.) 
१८| उच्च श्रेणी लघुलेखक | पीबी-२. ९३००-३४८०० ४४०० | 5-१५:४१८००-१३२३०० 
१९। सहाय्यक अभियंता । पीबी-२. ९३००-३४८०० ४४०० | 5-१५:४१८००-१३२३०० 
श्रेणी-२ 
(स्थापत्य/यांत्रिकी) 
20| अधीक्षक/कार्यासन ।पीबी-२. ९३००-३४८०० ४३००  । 8-१४:३८६००-१२२८०० 
अधिकारी 
29| भांडार अधीक्षक पीबी-२. ९३००-३४८०० ४३०० 5-१४:३८६००-१२२८०० 
22| सहा.लेखाधिकारी पीबी-२. ९३००-३४८०० ४३००  । 8-१४:३८६००-१२२८०० 
(मुख्य लेखापाल) 
23| कनिष्ठ अभियंता पीबी-२. ९३००-३४८०० ४३०० = | 5-१४:३८६००-१२२८०० 
(स्थापत्य/यांत्रिकी) ४४०० (विहीत । 5-१५:४१८००-१३२३०० 
कालावधीच्या | (विहीत कालावधीच्या सेवेनंतर) 
सेवेनंतर) 
२४| विभागीय लेखापाळ । पीबी-२. ९३००-३४८०० ४२००  । 9-१३:३५४००-११२४०० 
२५| वीज पर्यवेक्षक पीबी-२. ९३००-३४८०० ४२००  । 5-१३:३५४००-११२४०० 
२६। प्रथम लिपिक पीबी-२. ९३००-३४८०० ४२०० | 5-१३:३५४००-११२४०० 
20) लघुलेखक निम्नश्रेणी | पीबी-२. ९३००-३४८०० | ४३०० | 5-१४:३८६००-१२२८०० 
2¢| उप लेखापाल पीबी-२. ९३००-३४८०० ४२०० | 5-१३:३५४००-११२४०० 
२९। भांडारपाल पीबी-२. ९३००-३४८०० ४२०० | 5-१३:३५४००-११२४०० 
30| BURG (इरेक्टर) पीबी-२. 2300-38200 8200  । 8-१३:३५४००-११२४०० 
३१| गाळणी निरिक्षक 'पीबी-१.५२००-२०२०० २८०० । 5-१०:२९२००-९२३०० 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


32| आरेखक पीबी-१.५२००-२०२०० २८०० | §-9o:28200-82300 
पीबी-२.९३००-३४८०० ४३०० — | S-4¥:32§00-922400 (४ 
(४वर्षांच्या अर्हताकारी वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर.) 
सेवेनंतर.) 
33| सहाय्यक आरेखक  ।पीबी-१.५२००-२०२०० २४०० | $-८: २५५००-८११०० : 
पीबी-२. ९३००-३४८०० ४२०० | 5-१३:३५४००-११२४०० 
(५ वर्षाच्या अर्हताकारी (५ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
सेवेनंतर) 
38| वरिष्ठ लिपिक पीबी-१.५२००-२०२०० २४०० | $-८: २५५००-८११०० 
३५। पाणी पट्टी अधीक्षक ।पीबी-१.५२००-२०२०० २४०० | 8-८: २५५००-८११०० 
36 | स्थापत्य पीबी-१. 4200-20200 २४०० | S-: 24400-29900 
अभि.सहाय्यक 
30] वीजतंत्री पीबी-१. ५२००-२०२०० २४०० | $-८: २५५००-८११०० 
3¢| पाळी अभियंता पीबी-१. ५२००-२०२०० २४०० | $-८: २५५००-८११०० 
३९| प्रमुख मीटर पीबी-१. ५२००-२०२०० २४००  । 8-८: २५५००-८११०० 
दुरुस्तीकार 
४०| अनुरेखक पीबी-१. ५२००-२०२०० २००० | $5-७:२१७००-६९१०० 
पीबी-१. ५२००-२०२०० २४०० | S-: २५५००-८११०० 
(७ वर्षानंतर) (७ वर्षानंतर) 
४१| यांत्रिकी पीबी-१. ५२००-२०२०० २००० | $-७:२१७००-६९१०० 
82| प्रयोगशाळा सहाय्यक | पीबी-१. ५२००-२०२०० २००० | $-७:२१७००-६९१०० 
४३| लिपिक-नि- पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | 5-६:१९९००-६३२०० 
टंकळेखक/ कनिष्ठ 
लिपिक 
88 | सहाय्यक भांडारपाल | पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | 5-६:१९९००-६३२०० 
४५| मीटरवाचक पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | 5-६:१९९००-६३२०० 
४६ | मिश्री पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | 5-६:१९९००-६३२०० 
४७| वाहनचालक पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | 5-६:१९९००-६३२०० 
8¢| पंपचालक (पंप पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | 5-६:१९९००-६३२०० 
ऑपरेटर) 
४९| जोडारी पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | 5-६:१९९००-६३२०० 
yo] मीटर दुरुस्तीकार  । पीबी-१. ५२००-२०२०० १९००  । 8-६:१९९००-६३२०० 
५१। गवंडी पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० $5$-६:१९९००-६३२०० 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


५२ तारतंत्री पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | S-§:98 800-3200 
५३| लाईनमन पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० । 85-६:१९९००-६३२०० 
gg | पाणी पटटी पीबी-१. ५२००-२०२०० १९०० | 5-६:१९९००-६३२०० 

वसूलीकार 
५५ | बांधणीकार 'पीबी-१. ५२००-२०२०० १८०० _। 5-५:१८०००-५६९०० 
५६। तेलवाला 4S. ४४४०-७४४० १६०० 5-३:१६६००-५२४०० 
go] दफ्तरी १७. ४४४०-७४४० १६००  । S-3:9§§00-42¥00 
५८| नाईक 9S. ४४४०-७४४० १६००  । 5-३:१६६००-५२४०० 
५९| लोहमुद्रक नि १$. ४४४०-७४४० १६०० | 8-३:१६६००-५२४०० 

चक्रमुद्रक यंत्रचालक 

(फेरोप्रिंटर) 
go | माळी 9S. ४४४०-७४४० 9300  । 5-१:१५०००-४७६०० 
६१। शिपाई १७. ४४४०-७४४० १३०० | 5-१:१५०००-४७६०० 
६२। चौकीदार 9S. ४४४०-७४४० १३०० | 5-१:१५०००-४७६०० 
६३ | हमाल 4S. ४४४०-७४४० १३०० $-१:१५०००-४७६०० 
&8 | मदतनीस 4S. ४४४०-७४४० १३०० 5$-१:१५०००-४७६०० 
६५| मजूर 4S. ४४४०-७४४० १३०० S-9:94000-8(9& 00 
&&| चावीवाला/व्हाल्वमन | 9S. ४४४०-७४४० 9300  । 5-१:१५०००-४७६०० 
६७ सफाईंगार 4S. ४४४०-७४४० १३०० $5$-१:१५०००-४७६०० 
६८ स्वच्छक 4S. ४४४०-७४४० १३०० 5-१:१५०००-४७६०० 
९ खलाशी 4S. ४४४०-७४४० १३०० $5$-१:१५०००-४७६०० 


पृष्ठ १० पैकी १० 


